महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 
अकादमीवर अशासकीय सदस्य 
नियुक्‍त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. हिंसाअ ७०२४/प्र. क्र. २०५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग समक्रमांक, दिनांक १६ 
जानेवारी, २०२३ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग समक्रमांक, 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२३ 
३) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मराहिंसाअ/९९२-९९३/२०२४, दिनांक १८ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीवरील कार्याध्यक्ष / अशासकीय 
सदस्यांच्या नियुक्त्या उपर्निदिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आल्या आहेत. 
सदर समितीमध्ये अधिकच्या नावांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या उपर्निर्दिष्ट क्र. १ च्या शासन 
निर्णयामधीळ अझ्ासकीय सदस्यांच्या नावांमध्ये श्री.जयेश जोशी यांचा अशासकीय सदस्य 
म्हणून समावेश करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 
अकादमीच्या पुनर्रचनेच्या शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०९०५१७५३१७४२३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND ° 
PANDURANG CHAVAN 


(गो. पां. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री, (सांस्कृतिक कार्य ) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 


416309473 


शासन निर्णय क्रमांकः हिसाअ ७०२४/प्र. क्र. २०५/सां.का.४ 


३. 


अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


४. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 


one G&G & 


. महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष व अशासकीय सदस्य 


(सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी 
यांच्यामार्फत) 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


